राज्यस्तरीय लेखा समितीवरील अध्यक्ष व 


सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/प्र.क्र.१०/१४-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: - २७ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा- 

१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युपीसी/२७७०/८८१७/सी ५, 
दि.३० जानेवारी, १९७१. 

२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.२१ फेब्रुवारी, २०१५. 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/प्र.क्र.१/१४-स, 
दि.७ मार्च, २०१५. 

४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/१४४/प्र.क्र.१०/ 
१४-स, दि.२२ जून, २०१८. 

५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सगृयो-२०१५/१४४/प्र.क्र.१०/ 

१४-स, दि.२२ जून, २०१८. 


शासन निर्णय:- 

सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
दि.२२.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये अँड. सचिन श्रीकांत पटवर्धन यांची केलेली नियुक्‍ती तसेच, सदर 
समितीवर संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.२२.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये Hoch खालील पाच सदस्यांची 
नियुक्ती याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे:- 


१. श्री.जयंत हारदराव कावळे, वर्धा टे सदस्य 
२. श्री.सुभाष गोविंदराव आकरे, गोंदिया  - सदस्य 
३. श्री.जिजाबा सिताराम पवार, मुंबई - सदस्य 
४. श्री.गजानन वासुदेवराव पाथोडे, चंद्रपूर - सदस्य 


५. श्री. तुषारकांती डबले, नागपूर - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०१८/प्र.क्र.१०/१४-स 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२००२२७१५०३५१२३०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
PUNAMCHAND 
KHORGADE 


(a. पु. खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री/राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७. निवडनस्ती/१४-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


